आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी राष्ट्रीय 
ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता निधी 
वितरीत करणेबाबत. 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२१० ई ४५५) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जून, २०२३. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि.१२.०४.२०२३. 
२) स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.G.2017/(13)/ 
NHM.-Finance/FTs-3 150384, Dt.27.04.2023. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.बीयुडी-१३२३/प्र.क्र. २७१/आरोग्य-७. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा सन २०२३-२४ साठी Infrastructure & Maintenance 
साठी रु.१२३१.७९ लाख इतका केंद्र हिस्सा प्राप्त झालेला आहे. त्यास अनुसरुन समरुप राज्य हिस्सा रु८२१.१९३३४ 
लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या तरतुदींतून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या 
मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत infrastructure & Maintenance साठी समरुप 
राज्य हिस्सा रु.८२१.१९३३४ लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून 
खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२३-२४ साठी | सदरा. नि. अन्वये 
राज्य हिस्सा अर्थसंकल्पित तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
fo ed २ ३ 1 ४ | षु 
राष्ट्रीय ग्रामीण २२१० ई ४५५ ३१- सहायक १००००.०० ८२१.१९३२३४ 

आरोग्य अभियान । (राज्य हिस्सा ४०%) अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.८२१.१९३३४ लाख (अक्षरी रुपये आठ कोटी एकवीस लाख एकोणीस हजार तीनशे 
चौतीस फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मंबई. 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख/नियंत्रण अधिकारी 
यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 
३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 
४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात 
केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत 
सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०६१४५७५०८३२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. काका ० 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA ar यायाय 
DEVARAM ___ कणा 


postalCode=400032, st=Maharasht 
I Number=F617DED8E7182679ED107E63511 


BHAWAR  उकय णा 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

) विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 

qo) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) कार्यासन अधिकारी (का-८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग. 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


